पोळीस अधीक्षक, पुणे (ग्रामीण) यांच्या 
आस्थापनेवरील ६३३ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एपिओ- ०३२२/प्र.क्र.१४/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० सप्टेंबर, २०२४. 


= 


१) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.पीओएस-०८२०/प्र.क्र.४१/पोल-३,दि.२/७/२०२१. 
२) शासन निर्णय,गृह विभाग,क्र.एपीओ-०३२२/प्र.क्र.१४/पोल-३,दि.१५/०३/२०२४ 
३) पोलीस महासंचाळक,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/मुदतवाढ/ 
पुणे ग्रा/नवीन पदनिर्मिती/०४/२०२२, दि.०४/०९/२०२४. 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२४. 


शासन निर्णय :- 

पोळीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांच्या कार्यक्षेत्राअंतर्गत नव्याने बऱ्हाणपूर, ता. बारामती येथे पोळीस 
उप मुख्यालय, शिरूर उप विभागीय कार्यालय, सुपा पोलीस ठाणे, पारगांव (कारखाना) पोलीस 
ठाणे,माळेगांव पोलीस ठाणे,उरळीकांचन पोलीस ठाणे व निरा-नृसिहपूर पोलीस ठाणे निर्माण करण्यास 
तसेच त्याकरीता विविध संवर्गातील पदनिर्मिती करण्यास शासन मान्यता देण्यात आळी आहे. या शासन 
निर्णयानुसार पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांच्या आस्थापनेवर विविध संवर्गातील ६३३ पदे नव्याने 
निर्माण करण्यात आली आहेत. 


२. उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील दि.१५/०३/२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे पोलीस अधीक्षक, 
पुणे ग्रामीण यांचे आस्थापनेवर नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या उक्त ६३३ अस्थायी पदांना यापूर्वी 
दि.०१/०३/२०२४ ते ३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


३. आता, पोलीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भीय क्र.३ येथील 
दि.०४/०९/२०२४ च्या पत्राव्दारे पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांचे आस्थापनेवर निर्माण करण्यात 
आलेल्या ६३३ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. 


४. पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आलेल्या ६३३ पदांचा संवर्ग 
व कार्यालयनिहाय Tales खालीलप्रमाणे आहे. 


अ) पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रा. यांच्या आस्थापनेवरील नव्याने निर्माण केलेल्या मौजे बऱ्हाणपूर, ता. 
बारामती पोलीस उप मुख्यालय:- 


अ. । पदनाम पदसंख्या | पदनिर्मितीचा शेवटची मुदतवाढ 

क्र. शासन निर्णय (दिल्याचा a. व 
क्रमांक व दिनांक | दिनांक 

गो पोलीस उप अधीक्षक [| पीओएस- एपिओ-०३२२/ 

2 पोलीस निरीक्षक ठु ०८२०/प्र.क्र.४१/पो ।प्र.क्र.१४/पोल-३, 

3 | सहा. पोलीस निरीक्षक aa oe: दि.१५/०३/२०२४. 

४ पोलीस उप निरीक्षक १३ शिर २७३) 

4 सहा. पोलीस उप निरीक्षक १९ 

रि पोलीस हवालदार २३ 

७ =| पोलीस नाईक ६४ 

८ | पोलीस शिपाई १४६ 

९ कार्यालय अधीक्षक ह. | 

ae o | प्रमुख लिपीक eae 

faa q | वरिष्ठ श्रेणी लिपीक २ 

१२ | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक २ 

एकूण २८७ 


ब) पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रा. यांच्या आस्थापनेवरील नव्याने निर्माण केलेल्या शिरूर पोलीस उप विभागीय 
कार्यालय:- 


अ.क्र. | पदनाम पदसंख्या | पदनिर्मितीचा शासन | शेवटची मुदतवाढ दिल्याचा 
निर्णय क्रमांक व दिनांक | शा.नि. व दिनांक 

१ | पोलीस उप अधीक्षक ie | q पीओपी-०८२१/ एपिओ-०३२२/प्र.क्र.१४/पोल- 

एकूण a प्र.क्र.१८/पोल-३, ३, दि.१५/०३/२०२४. 
दि.१३/१२/२०२१ 


क) पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रा. यांच्या आस्थापनेवरील नव्याने निर्माण केलेल्या सुपा पोळीस ठाणेकरीता:- 


अ.क्र. | पदनाम पदसंख्या | पदनिर्मितीचा शेवटची मुदतवाढ 
शासन निर्णय | दिल्याचा शा.नि. व 
क्रमांक व दिनांक | दिनांक 

[a | पोलीस निरीक्षक aa पीओएस-०८२० | एपिओ- 

२ सहा. पोलीस निरीक्षक 2 /प्र.क्र.६०/पोल- । ०३२२/प्र.क्र.१४/ 

३ | पोलीस उप निरीक्षक २ 3, पोल-३, 

४ सहा. पोलीस उप निरीक्षक | 4 दि.१०/११/२०२१ | दि.१५/०३/२०२४. 

५ पोलीस हवालदार ie: | ० 

& पोलीस नाईक १५ 

७ पोलीस शिपाई २० 

एकूण 4Y 


ख) पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रा. यांच्या आस्थापनेवरील नव्याने निर्माण केलेल्या पारगाव (कारखाना)पोळीस 
ठाणेकरीता:- 


अ.क्र. | पदनाम पदसंख्या | पदनिर्मितीचा शासन | शेवटची मुदतवाढ 
निर्णय क्रमांक व | दिल्याचा शा.नि. व 
दिनांक दिनांक 

ca पोलीस निरीक्षक "८. पीओएस-०८२१/ । एपिओ-०३२२/ 

२ सहा. पोलीस निरीक्षक २ प्र.क्र.५२/पोळ-३, ।प्र.क्र.१४/पोल-३, 

३ पोलीस उप निरीक्षक Q £8.09 /92/2029 | दि.१५/०३/२०२४. 

४ सहा. पोलीस उप निरीक्षक | 4 

५ पोलीस हवालदार या ० 

& पोलीस नाईक १५ 

७ पोलीस शिपाई २० 

एकूण ५५ 


ग) पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रा. यांच्या आस्थापनेवरील नव्याने निर्माण केलेल्या माळेगांव पोलीस 
ठाणेकरीता:- 


अ.क्र. | पदनाम पदसंख्या | पदनिर्मितीचा शासन | शहोवटची मुदतवाढ 
निर्णय क्रमांक व दिल्याचा शा.नि. व 
दिनांक दिनांक 

eo पोलीस निरीक्षक | पीओएस- एपिओ- 

२ सहा. पोलीस निरीक्षक ।२ ०८२०/प्र.क्र.७८/ ०३२२/प्र.क्र.१४/ 

3 पोलीस उप निरीक्षक २ पोल-३, पोल-३, 

४ सहा. पोलीस उप | दि.१३/१२/२०२१ 1... 

निरीक्षक 

५ पोलीस हवालदार २० 

& पोलीस नाईक १५ 

७ पोलीस शिपाई ३० 

एकूण ८० 


घ) पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रा. यांच्या आस्थापनेवरील नव्याने निर्माण केलेल्या उठरळीकांचन पोलीस 


ठाणेकरीता:- 

अ.क्र. | पदनाम पदसंख्या  पदनिर्मितीचा शासन | शहोवटची मुदतवाढ 
निर्णय क्रमांक व | दिल्याचा a. व 
दिनांक दिनांक 

शशि पोलीस निरीक्षक १ | पीओएस-०८२१/ एपिओ-०३२२/ 

2. | सहा. पोलीस निरीक्षक ।४ प्र.क्र.४५(भाग-१)/ | प्र.क्र.१४/पोल-३, 

३ _। पोलीस उपनिरीक्षक ।५ पोल-३, दि.१५/०३/२०२४ 

४ सहा. were उप | १५ दि.१३/१२/२०२१ 

निरीक्षक 

५ पोलीस हवालदार २० 

६ पोलीस नाईक २५ 

७ पोलीस शिपाई ३० 

एकूण (१०० | ०० 


ड) पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रा. यांच्या आस्थापनेवरील नव्याने निर्माण केलेल्या निरा-नृसिहपूर पोलीस 


ठाणेकरीता:- 

अ.क्र. | पदनाम पदसंख्या | पदनिर्मितीचा शासन | शोवटची मुदतवाढ 
निर्णय क्रमांक व | दिल्याचा शा.नि. व दिनांक 
दिनांक 

शि पोलीस निरीक्षक ie | पीओएस-०८२१/ एपिओ-०३२२/प्र.क्र.१४/ 

> सहा. पोलीस निरीक्षक = | 2 प्र.क्र.४५/पोल-३, पोल-३, दि.१५/०३/२०२४ 

३ पोलीस उप निरीक्षक २ दि.१३/१२/२०२१ 

४ सहा. पोलीस उप|५ 

निरीक्षक 

५ पोलीस हवालदार aaa ० 

& पोलीस नाईक १५ 

७ पोलीस शिपाई २० 

एकूण ५५ 


५. आता, पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांच्या आस्थापनेवरील उपरोक्‍त तक्त्यात नमूद केलेल्या 
एकूण ६३३ अस्थायी पदांना दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२४ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२५ पर्यंत खालील 
अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त पदे वगळून उर्वरित पदांना मुदतवाढ देण्यात यावी. 
तसेच पदे ज्या कारणास्तव ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केळी आहेत, त्याचे पालन 
करण्यात यावे. 
६. यासाठी होणारा खर्च “गृह विभाग,मागणी क्रमांक २०५५-पोळीस(००)१०९, जिल्हा पोलीस (००) 
(०१), जिल्हा पोलीस दळ” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो सन २०२४-२५ या वित्तीय 
वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
७. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
०६.०९.२०२४ व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ge सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२०१६३४३२८५२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAJENDRA 1 
BHALWANE 


(रा. ता. भालवणे) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रत, 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) पोलीस अधीक्षक,पुणे (ग्रामीण) 

३) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, कोल्हापूर 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई . 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
) 

) 

) 

) 


o~ 


६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे. 

९) वित्त विभाग (व्यय-७ / वित्तिय सुधारणा-१. 
१०) निवड नस्ती/पोल-३. 


